दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, अकलूज, ता.माळशिरस, 
जि.सोलापूर या कार्यालयाकरिता नवीन इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/१८५/प्र.क्र.४३/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/अकळलूज/२०२२/४७३, दिनांक ३०.१२.२०२२. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
BAT/PLA Policy/928/2023, दिनांक ०३.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, अकलूज, 
ता.माळशिरस, जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.१,६६,०१,४३४/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी सहासष्ट लाख एक हजार चारशे चौतीस मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील 
पत्रान्वये केली आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रकास कामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज यांनी 
तयार केला असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम 
अधिकारी (Superintending Engineer, सा.बां.मंडळ, सोलापूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून 
क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व (विद्युत), सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी सहमती दर्शवली आहे. 
०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, अकलूज, 
ता.माळशिरस, जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.१,६६,०१,४३४/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी सहासष्ट लाख एक हजार चारशे चौतीस मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या 
सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


(ii) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/१८५/प्र.क्र.४३/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


(९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(५) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(५) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामासाठी सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३०२१५४९३२२२१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRACH| fe काल 


FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7 181 ecb77647d3da9cac2c120c8 
23eb1b68c07dd43, hi 


SUBHASH ०9100 ळा 
(प्राची सुभाष पालव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


) महालेखापाल, 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग, पुणे. 

४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
) 
) 


संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र-अ (शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/१८१ /प्र.क्र.४३/म-१) 


Name of Work:- Construction Of Sub Registrar Office At Akluj, Tal. Malshiras Dist. Solapur 


क — RECAPITULATION SHEET 
| 


Sub Total (W) = 


Unit Rate Norms | si 0०9720. 000 
Sr. No Particulars of Scope lees Rs Per Component Total 
= Sqmt./Meter Wise 
|_(A)_|ESSENTIAL ITEMS (Components) ——_--}---- 
1|(3) Building proper (Built Up Area-Sqm) —— el 
al शमला en Ramee 
|__[sreund Floor — 
|First Floor : mae ७५ ean 
कळला तता Bua तल 
| — कळी 
|b) Fuel Gas pipeline Pa Eee ae SE - 
|) Bio Digester कळकळ ee et ee Ee वका 
@) Rain/roof water Harvesting and शिका क 
Fire Fightening ||| 400,000.00 
| 8) Solar Roof Top(MoU to be ___ 1 Cle! eS Ream ay 
| 150131 Water Heater Sysytem ————— 
| ॥) Ramp for Handicaps ae केलेलया aie 
|<) Furniture Rs 8000.00 Per Sqm Sqm aa 
| |h) Dismantling of existing building Gees ee ee ees ee 
| | = 
____2|\Water supply and sanitary works _ ।__[।1 
| 3] Electrification internal en eee eee 
[I ___ external fee ee (द 
| 1111111710” 
aa 
(8)_|MISCELLANEOUS ITEMS कल्या eS) Ss ae ततक क 
1) Compound wall & gate (Rmt) = 120 se L 4 
Estimate Attached —- = 1,354,244.00 
| i el सी 
| da)Parking 1 
La) Retaining Wal Roe ee क प 
| 5) Landscaping - Courtyard, po a0 000-00 
bee ire Eee ie Cane EE 
7) €€ drains and CD works, STP, Sepie[ [| 
ण] ण] 
eae 11,766,990.22 


= 
> 
+ 
o 
= 
| 


(८) |OPTIONAL ITEMS _ 
1) Underground RCC watertank for 


2) Water main storage, pump house 
and bore well 


3)Air conditioning 
4)Toilet block for handicaped 


11,766,990.22 


ump Su m 


Lump Sum 


700,000.00 


700,000.00 
Project cost(P)= (A+B+C) 12,466,990.22 


. 
7 क 
| 


i 
| 


6)AB room, Area lighting, pumps, 
street Light & Garden Light 


7)CCTV, Television and Telep ee 


| 
| 


Scanned with CamScanner 


[(D) [PROVISION Eee: ies ere eS 
ay 1)Contingencies 4% on (W) ae 


faa 
फ्रा 
a 


6) Add Insurance 0.5 % on (P) ह... 1.11 
7) Architect Fee - 2% on (P) ee ee 


8)GST on Architect fee 18% on (6) TC Cid 

9) Medical consultant, MEP, HVAC Consultant Fee - 1.5% on (P) Te 

| | 10)GST on Medical consultant, MEP, HVAC Consultant fee 18% on (8) Ce | 
4,134,444.00 


|| : . Sub Total(D) 

f | Total cost of Project (TPC)in Rs. = (A+B+C+D)| _16,601,434.22 

|. SA RS. 16,601,434.00 
SayRs.inLakhs|____167.00 | 


(खायपानव 
W303 
75) A: 


Scanned with CamScanner 


“ 


